सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२२ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक : एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशा-३ (98-31), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


ज्ञापन :- 


| महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा-२०२२ या परीक्षेतील सहायक कक्ष अधिकारी 
संवर्गाच्या ४९ पदांसाठी (मंत्रालय ४२ + महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ७ = ४९) दिनांक २२-१०-२०२३ रोजी घेण्यात 
आलेल्या मुख्य परिक्षेचा अंतिम निकाल दि. १८-०१-२०२४ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे. सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२२ च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(१)/२०२२/तेवीस, दिनांक ३०-०१-२०२४ च्या पत्रान्वये 
शिफारस केलेल्या सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील उमेदवारांचे त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन 
विभागात/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात येत 
आहे. 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात यावी :- 

(१ सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक २६-०३-२०२४ पर्यंत संबंधित 
विभाग/कार्यालयात व्यक्‍्तिठ: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक 
आहे. सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर त्यांचे नाव 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी 
करण्यात येईल. 

(२) लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्यांची तपासणी / पडताळणी आयोगाने केलेली 
नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२२ साठी देण्यात आलेल्या जाहिरात क्रमांक : 
०३३/२०२३ ते ०३६/२०२३, दिनांक १४-०८-२०२३ मध्ये नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची दिनांक 
०१-१०-२०२२ रोजीच्या अर्हतेनुसार तसेच शैक्षणिक आणि अन्य अटींची दिनांक ०१-०९-२०२३ 
किंवा तत्पुर्वीच्या अर्हतेनुसार खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे उमेदवारांनी सोबत घेऊन 
जावीत. नियुक्ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना सदर प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत 
उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 

(0) वयोमर्यादा (दिनांक ०१-१०-२०२२ रोजी तसेच प्रस्तुत मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये 
नमुद केल्यानुसार) 
(॥) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशा-३ (१४-अ) 


(ii) शौक्षणिक अर्हता: सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य Hot 
समतुल्य अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पूर्वी 
म्हणजेच दिनांक 09-08-2023 किंवा तत्पूर्वी धारण करणे SAGA आहे. 

(७ अंतर्वासिता (INTERNSHIP) निर्धारित केली असेळ अशी पदवी धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांनी अंतर्वासिता (INTERNSHIP) मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्वीकारणाच्या 
दिनांकापर्यंत (दिनांक 09-08-2023 किंवा तत्पुर्वी) पूर्ण केळी असेल तरच त्याला 
पदवीधर समजण्यात येईल. 

(॥ प्रस्तुत परीक्षेची जाहिरात दिनांक २३-०६-२०२२ रोजी विज्ञापित HFA आहे. वि.जा. 
(आ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज. (ड), वि.मा.प्र., आ.दु.घ. व इ.मा.व. प्रवर्गाचा दावा केला 
असल्यास अशा उमेदवारांच्या बाबतीत शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग, क्रमांक सीबीसी-२०१३/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दिनांक १७ ऑगस्ट, 
२०१३ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार उन्नत व प्रगत गटात मोडत 
नसल्याच्या नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राचा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. 

(॥) प्रस्तुत मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीमधील परिच्छेद ६.५.४ नुसार मराठी ज्ञान आवश्‍यक 
आहे. सदर बाब संबंधित उमेदवारांच्या दहावीच्या गुणपत्रकाआधारे किंवा 
महाविद्यालयाच्या प्राचार्य/विभाग प्रमुखांच्या प्रमाणपत्राआधारे तपासून घेण्यात यावी. 

(vil) खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या 
प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिळेअर प्रमाणपत्र 
सादर करण्याची अट महिला व बाळ विकास विभागाच्या दि. ०४-०५-२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती 
वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील 
निवडीसाठी दावा करू इच्छीणाऱ्या महिलांना त्या त्या मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास 
व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित 
करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रिमिळेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी 
लागु राहतील. (इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्‍त जाती, 
भटक्या जमाती आणि विशोष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या दि. ३१-०१-२०२० च्या 
शासन निर्णयानुसार) 

(३) उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, दिव्यांग, जाती विषयक प्रमाणपत्र, 
इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या विभागाने केली नसल्यामुळे 
या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे आवश्‍यक आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे 
शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास त्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार आहेत 
किंवा कसे? हे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम तपासून 
पहावीत. आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक व योग्य ती 
प्रमाणपत्रे उमेदवार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांना सादर करु हाकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्‍ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे 
आयोगाला कळविण्यात येईल. 

(४॥ खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६, रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार तसेच, त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या दिनांक १८.०८.२०१६ रोजीच्या 
शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, 
दिनांक १७.३.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशञा-३ (१४-अ) 


२७.३.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक 
१०.१०.२०१७, व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक 
१५.११.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२, दिनांक ३०-०६- 
२०२२ रोजीच्या तरतूदीनुसार आणि तदनंतर झासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) पदांसाठी निश्चित केलेली क्रीडा 
विषयक अर्हता व क्रीडा प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेच्या अर्ज स्विकारण्याच्या दिनांक १५-०७-२०२२ 
रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक राहील. तसेच त्यासंदर्भातील संबंधित विभागीय क्रीडा 
उपसंचालकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल नियुक्तीपुर्वी शासनाकडे सादर 
करणे आवश्यक राहील. सदर क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल शासन स्तरावरुन तपासूनच 
संबंधित उमेदवाराच्या सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्‍तीबाबतची कार्यवाही सर्व 
संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकाच्या दिनांक १५-०७-२०२२ रोजीचा किंवा तत्पूर्वीचा क्रीडा 
प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या अधीन करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुसार गट-ब (अराजपत्रितत पदाकरीता ग्राह्य असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय 
उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित दिनांकाच्या पडताळणी अहवालाच्या तपासणीनंतरच 
गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(५ विव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्रे 
वैद्यकीय मंडळाकडून तपासून घेण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात 
आलेली आहे. तसचे सा.प्र.वि, शा.नि. क्र अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/२००३/१६-अ, दिनांक ०६- 
०५-२००४ मधील बाब क्र. (६) नुसार त्यांच्या नेमणुकीपूर्वी उमेदवार संबंधित पदावर 
नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी केल्यानंतर ते 
नेमणुकीस पात्र ठरतील. दिव्यांगंसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि 
२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ मधील आदेझानुसार SADM या नवीन 
संगणक प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगतवाचे प्रमाणपत्र 
सादर करणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि 
२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४.०९.२०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या 
७॥१५/.७0/8५॥॥॥09108/0.90५.॥॥ या संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन 
नमुन्यातील किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र शासनास नियुक्‍तीपूर्वी सादर 
करणे अनिवार्य राहील. तसेच दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, दिनांक २९ मे, २०१९ 
तसेच या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेझानुसार 
आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकांमधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल :- 

(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ २००३/१६- 
अ, दिनांक ६.५.२००४ 

(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र- 
२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 

(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग 
२००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 

(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य- 
६, दिनांक ६.१०.२०१२ 

(६ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली असेल त्या 
उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशञा-३ (१४-अ) 


क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ मधील सूचनेनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

(७ (अ) मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व 

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये 
नमूद सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित असून, मागासवर्गीयांसाठी 
राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, 
दिनांक १२.१२.२०११ मधील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन 
राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी 
समितीकडून प्राप्त करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर 
होताना ते सादर करावे. नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली 
सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 
(ब) नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र पडताळणी 
समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे जात पडताळणी 
समितीकडे त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन पाठपुरावा करावा. जात 
पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित 
उमेदवाराची राहील. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात 
प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचाळक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व 
जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे यांच्याकडून ते संबंधित समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन 
घेण्याची कार्यवाही देखील नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 
(क) शिफारस करण्यात आलेल्या अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्त, 
आदिवासी विकास व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून तपासून घेण्याबाबत तसेच अन्य सर्व 
मागासवर्गीय उमेदवारांचे जाती/जमातीचे दावे नियुक्‍्तीपूर्वी संचालक, समाज कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांचेकडून तपासून घेण्यात यावे. 

(८) सहायककक्ष अधिकारी पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ मधील 
तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा 
७ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व 
तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : 
मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र क्र.मातंसं 
२०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता 
आव्यक आहे. तथापि, नियुक्‍ती स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे 
नसल्यास नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्त शासन 
निर्णयातील नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
या विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास शासन अधिसूचना 
क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४६२/कार्या.१२, दिनांक २८-०५-२०१८ मधील तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेझात स्पष्टपणे नमूद करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशञा-३ (१४-अ) 


(९) हिंदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केळेल्या नियमानुसार जर शिफारसप्राप्त उमेदवार अगोदर 
उपरोक्त नमुद परीक्षा उत्तीर्ण झाला नसेल किंवा त्याला सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट 
मिळाली नसेल तर, सदरहू उमेदवारांना ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 

(१० शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ तसेच अन्य अद्यावत शासन 
निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची शिफारशी करण्यात येत आहेत. 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या 
पदाकरिता अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात 
खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार आहेत याची त्यांच्या शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याच्या 
दाखल्याआधारे तसेच अन्य तदनुषंगिक दस्तऐवजा आधारे नियुक्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी 
करुनच त्यांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्ती देण्यात यावी. 

(११) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारसप्राप्त ठरलेल्या ४९ उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी 
सादर केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. 
ते प्रत्येक उमेदवारांच्या नियतवाटप केलेल्या विभागात उमेदवारांच्या प्रोफाईल सोबत नियुक्‍ती 
MRSA उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. उमेदवारांच्या आवेदनपत्राची संगणकीय 
प्रत/अर्जातील फोटो यावरुन प्रत्यक्षात रुजू झालेला उमेदवार तोच आहे का, तसेच मुख्य 
परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्रावरुन अर्जातील उमेदवाराचा फोटो व स्वाक्षरी, 
ओळखपत्रातील फोटो व स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे का, सादर Hoe ओळखपत्र अधिकृत 
आहे का, याची नियुक्तीपूर्वी सखोल तपासणी करावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर 
केलेल्या ओळखपत्राची वैधता संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तद्‌नंतरच 
संबंधित उमेदवाराची सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करण्यात यावी. 

(१३) साक्षांकन नमुना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी तो तेथून डाऊनलोड करावा. 
सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप करण्यात आलेल्या 
विभाग/कार्यालयात हजर होतान[ सादर करावा. हजर झालेल्या उमेदवारांकडून साक्षांकन 
नमुने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/ प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन पोलीस विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, 
प्रस्तुत शासन निर्णयातील सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन 
तसे या विभागास अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची 
पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत 
करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल.” असा स्पष्ट उल्लेख 
उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. उमेदवाराच्या चारित्र्य पडताळणी संदर्भात 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : चापअ १०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक 
२६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात याव्यात. 

(१४ प्रस्तुत परीक्षेचा अंतिम निकाल मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. उच्च न्यायालय 
येथे दाखल करण्यात आलेल्या विविध मुळ अर्ज/याचिका प्रकरणी होणाऱ्या अंतिम निकालाच्या 
अधीन राहून जाहीर करण्यात आला आहे, ही बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२२ मधून उमेदवारांची शिफारस केली आहे 
याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

(१५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन-२०१४/३४२/ प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, 
दिनांक २७.५.२०१४ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.कअप- 
१२१४/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनांक १३.५.२०१५ नुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य 
प्रशिक्षण धोरणानुसार (पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशा-३ (१४-अ) 


करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे 
असून, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित 
विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे देखील सक्तीचे आहे. 

(१६ सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील 
४९ पदे भरावयाची असल्याचे परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. यास्तव 
नियतवाटप केलेल्या उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्ती देण्याची विनंती मान्य केली 
जाणार नाही व या संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य 
विभाग/कार्यालयात पुर्नवाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. 

(१७) मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च करावयाची 
असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 

(१८) अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च उमेदवाराने 
स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

(१९) उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास तात्काळ 
सादर करावा. 

(२० विभाग/कार्यालयाने नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात यावी व 
त्यासोबतचे प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या विभागाकडे 
पाठविण्यात यावे. 

(२१) उक्त नमूद अटींची पूर्तता न झाल्यास उमेदवारांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२२३१७२७५३७६०७ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
V | N AYA K B A B RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 

DEPARTMENT, 

2,5.4,.20=62086e8da42b80ce 1 e183d1€9775b63142b6a94941 defa6ffe12c2ad5c605c23, 

postalCode=400032, st=Mah: 


INumber=1740045 1 8DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 1 9F7D7899F46BEBFB7A997070 
6B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


Date: 2024.02.23 17:37:36 +05'30' 


(वि. बा. ATA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
कार्यालयांसाठी सहपत्रे १ उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 

२ उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत व 
ओळखपत्राची प्रत, 

३) सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२२ साठी महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना), 

४ प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक २६-०३-२०२४ पर्यंत विभागात हजर न 
झाल्यास उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या संगणकीय प्रतीसह) कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक २७-०३-२०२४ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा. 


१) सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर ३४, सरोवर विहार समोर, सेक्टर 
११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. 

३) सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे) 

४ सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन/प्रशा-३) (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशञा-३ (१४-अ) 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२२ मधून मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयात करावयाचे उमेदवारांचे नियतवाटप 


दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे (विवरणपत्र "अ" 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४२४/प्र.क्र.३७/प्रशा-३ (98-31), 


अ.क्र. | म.लो.आ Name उमेदवाराचा | म.लो.आ शिफारस विभागाचे नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग प्रवर्ग 
क्रमांक 
1 1 KALE AKSHAY ISHWAR Unreserved OPEN-General-1 ग्राम विकास विभाग 
2 2 महाराष्ट्र लोकसेवा 
PAWAR NILESH VISHNU OBC OPEN-General-2 Saag 
आयोग 
3 3 SWAMI VAIBHAV VIRBHADRA OBC OPEN-General-3 सामान्य प्रशासन विभाग 
4 4 GURAV VUAY ASHOK OBC OPEN-General-4 जलसंपदा विभाग 
5 5 KHOT SANGRAM VISHNU EWS OPEN-General-5 | आदिवासी विकास विभाग 
| an GANESH LOKHANDE NT-C OPEN-General-6 गृह विभाग 
| d WAGHAYE ASHWIN RAMESH OBC OPEN-General-7 विधि व न्याय विभाग 
| | इतर मागास व बहुजन 
PANDHARE ANIL NAMDEV NT-C OPEN-General-8 स्य 
ल्याण fe 
| णि शालेय शिक्षण व क्रिडा 
GUTTE LAXMAN DINKARRAO NT-D OPEN-General-9 ao 
विभाग 
10 10 सामाजिक न्याय व faery 
PANDE AJAY PURUSHOTTAM OBC OPEN-General-10 Sera 
सहाय्य वि 
11 1 SUTRAVE SANTOSHKUMAR र गृह विभाग 
: i वेभाग 
SHRIRAM OBC OPEN-General-11 Je 
12 12 सहकार, पणन व 
WAGHMODE AKSHAY . 
MACHINDRA NT-C OPEN-General-12 वस्रोद्योग विभाग 
13 13 UNDRE AMRUTA MAHADEO | Unreserved OPEN-Female-1 जलसंपदा विभाग 
14 14 उद्योग, ऊर्जा, कामगार व 
BHUSHAN NIVRUTTI LANDGE OBC OBC-General-1 ae आह 
खनिकर्म वि 
15 15 kundalkar kiran mohan NT-C NT-C-General-1 वित्त विभाग 
16 16 SHELKE SANTOSH ASHOK OBC OBC-General-2 कृषि व पदुम विभाग 
17 17 महाराष्ट्र लोकसेवा 
PADULE TUSHAR AMBADAS OBC OBC-General-3 Sana 


पृष्ठ 93 पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशञा-३ (१४-अ) 


अ.क्र. | म.लो.आ Name मे म.लो.आ शिफारस re नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग प्रवर्ग 
क्रमांक 
18 18 PATIL ASHISH ASHOK OBC OBC-General-4 विधि व न्याय विभाग 
19 19 CHANDRAKANT DILIP ANARSE OBC OBC-General-5 मराठी भाषा विभाग 
20 20 NALAWADE KISHOR सार्वजनिक बांधकाम 
EWS EWS-General-1 भाग 
MACHINDRANATH वि 
21 21 BANDEWAR ASHVIN TATE USTs पाल 
eG : सामान्य प्रशासन वि 
DATTATRAY SBC SBC-General-1 Q 
22 22 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
SHELAKE NITIN PRAKASH EWS EWS-General-2 ss 
विभाग 
23 23 KALE RUTUJA MADHUKAR EWS OPEN-Female-2 सामान्य प्रशासन विभाग 
24 24 Darade Dipak Jagannath NT-D NT-D-General-1 महसुल व वन विभाग 
25 25 kush arun puri NT-B NT-B-General-1 कृषि व पदुम विभाग 
26 26 Patewar Ganesh Arjun EWS EWS-General-3 मृद व जलसंधारण विभाग 
27 27 महाराष्ट्र लोकसेवा 
TAUR PANDURANG SHIVAJI EWS EWS-General-4 
आयोग 
28 28 महाराष्ट्र लोकसेवा 
SANAP SACHIN GANESH NT-D NT-D-General-2 ann 
आयोग 
29 29 जलसंपदा विभाग 
PAWAR RUTUJA LAXMAN NT-C NT-C-Female-1 
30 30 नियोजन विभाग 
98५1000100 तनी Unreserved OPEN-Female-3 निधी ग की 
AUDUMBAR 
31 31 महाराष्ट्र लोकसेवा 
TAKALIKAR SUPRIYA SUBHASH | Unreserved OPEN-Female-4 आयोग 
आयोग 
32 32 WARHADE RADHA fra fart 
: : वेत्त वि 
SHIVCHANDRA OBC OPEN-Female-5 
33 33 DESAI SHITAL सार्वजनिक बांधकाम 
EWS OPEN-Female-6 भाग 
MACHHINDRANATH वि 
34 34 LOKHANDE AJAY VILAS SC SC-General-1 नियोजन विभाग 
35 35 महाराष्ट्र लोकसेवा 
Gangaji Santosh Nehru Unreserved Divyang-LD-1 आयोग 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशा-३ (१४-अ) 


अ.क्र. | म.लो.आ Name मे म.ळो.आ शिफारस fe नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग प्रवर्ग 
क्रमांक 
36 36 सार्वजनिक आरोग्य 
SARNAIK SNEHAL VINODRAO | Unreserved OPEN-Female-7 भाग 
विभाग 
37 37 GAVALI OMKAR SHANTINATH SC SC-General-2 ग्राम विकास विभाग 
38 38 उद्योग, ऊर्जा, कामगार व 
PATIL PRIYANKA VIUJAY OBC OBC-Female-1 खनिकर्म a भाग 
खनिकर्म वि 
39 39 महाराष्ट्र लोकसेवा 
DHALE DHIRAJ BALASAHEB Sc SC-General-3 आयोग 
आयोग 
40 40 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
MAGARE SWAPNIL SANJAY ST ST-General-1 भाग 
विभाग 
41 41 BAVASKAR VAISHNAVI OBC OBC-Female-2 गृह विभाग 
HARIBHAU 
42 42 KALANE PRIYANKA महसूल व वन विभाग 
: ठु महसूल ववन वि 
NANDKISHOR EWS EWS-Female-1 ह्यू 
43 43 वैद्यकिय शिक्षण व औषधी 
NAGDEOTE EKTA PRADIP Sc SC-Female-1 भाग 
द्रव्येवि 
44 44 MANE DNYANESHWAR नगर विकास भाग 
: | spe नगर विकास वि 
SARJERAO NT-C Divyang-LD-2 
45 45 अन्न, नागरी पुरवठा व 
NANIR KIRAN PRABHUDAS Sc SC-Female-2 ग्राहक ae : भाग 
ग्राहक संरक्षण वि 
46 46 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
JAMADAR SARIKA GOPINATH ST ST-Female-1 भाग 
विभाग 
47 47 YUVRAJ VILAS MORE Unreserved OPEN-Sports-1 | Sead तंत्र शिक्षण विभाग 
48 48 MANWAR SARANG जलसंपदा : भाग 
| : : जलसंपदा वि 
GOVARDHAN SC Divyang-ID / MD-1 
49 49 BHANDEKAR LINA SURESH OBC OBC-Sports-1 वित्त विभाग 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशा-३ (१४-अ) 


उमेदवारांसाठी रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 

उमेदवाराची जन्मतारीख 
उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 
उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 
उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 
म.लो.आ. ने ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 
उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 
उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव [कार्यासन प्रशा-३ (१४-आअ)], 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 4 वामजला, खोली क्रमांक ५५७ (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
विषय: सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२२ मधून मंत्रालयीन 
विभागात/ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात रुजू झाल्याचा अहवाल 
महोदया, 
मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 
नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक एएससी १४२४/प्र.क्र.३७/प्रशा-३ (१४-अ), दिनांक २३-०२-२०२४, 
नुसार मी 
विभाग/कार्यालयात दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास 
उचित कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 
आपला/आपली विश्वासू, 
( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 


टीप : 

(१ नियतवाटप केलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या 
विभागाकडे (सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ) पाठवावे. अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्‍ती 
त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद 
घ्यावी 

(२) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडील शिफारस यादीतील क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद 
करावा. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशा-३ (१४-अ) 


नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


क्रमांक : (विभाग/कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक : 


प्रति, 
अवर सचिव [कार्यासन प्रशा-३ (१४-अ)], 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वामजला, खोली क्रमांक ५५७ (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२२ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १४२४/प्र.क्र.३७/प्रशा-३ (8-3, 
दिनांक २३-०२-२०२४ चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 
(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


(ब) नियुक्ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील नियुक्‍तीकरीता आवऱ्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेशा निर्गमित 
करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न 
स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज (उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची 
संगणकीय प्रत) सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (सही व पदनाम) 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशा-३ (१४-अ) 


अ.क्र मंत्रालयीन विभागातील कार्यालय यांचे पत्ते 
tae अवर सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन H.443 (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 

कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 
अवर सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 
अवर सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२०४८५०४/२२७९३८०० 
अवर सचिव (आस्थापना), कृषि, WMI, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, ५ वा मजला, दालन 
क्र.५२२ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी 
क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 
अवर सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , दालन क्र.४४० (विस्तार, ४ था मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२७९३१६८, २२०४६२५९ 
अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१९७, २२७९४१९४, २२८२०४५५ 


अवर सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 

अवर सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार), पहिला मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१, २२८१०३९४ 

अवर सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग, मंत्राळय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 

अवर सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२१९ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 

अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, ६ वा मजला, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 

अवर सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पहिला मजला, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०२५, २२८२०२०१ 
अवर सचिव (आस्थापना), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३४१८ 

अवर सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९३८६३ 

अवर सचिव (आस्थापन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७वा मजला, 
क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 

अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकोय इमारत, 
१० वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र. २२६१७५१०- विस्तार क्र.२१२ 

अवर सचिव (आस्थापना), वैद्यकौय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
शासकीय इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/प्रशा-३ (१४-अ) 


aa आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०३१ 


२ अवर सचिव (आस्थापना), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, १५ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत 
मंत्रालयासमोर, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२८७३७५५, 
२२७९३१३१ 
अवर सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१७ (विस्तार), मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६४२ 

अवर सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ४ था मजला, दालन क्र.४३९ (विस्तार), मंत्रालय , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३९१४ 

अवर सचिव (आस्थापना), महिळा व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९४१४१, २२८२४९६६ 

अवर सचिव (आस्थापना), Histor विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९३९६७/२२०४८३०६/२२०४७२३६ 
अवर सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, ७ वा मजला मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४१८३/२२०२५६०८ 

अवर सचिव (आस्थापन), अल्पसंख्याक विकास विभाग, ७ वा मजला, दालन H.909 (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 


कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२०२५४०८ 

अवर सचिव (आस्थापना), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालयासमोर, ८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम 

कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२०२५९३३/२२७९४१७० 

अवर सचिव (आस्थापना), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, १ ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 


अवर सचिव (आस्थापना), दिव्यांग कल्याण विभाग, मित्तल टॉवर, A विंग, ३ रा मजला, नरीमन पाईंट, मुंबई- 
४०००२१ दुरध्वनी क्र. ४०१४५१४५ 

अवर सचिव (आस्थापना), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर ३४, सरोवर विहार 
समोर, सेक्टर ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४ 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


